सह संचालक , आरोग्य सेवा, (क्षयरोग व 
कुष्ठरोग), पुणे या कार्यालयात वातानुकूलित 
यंत्र बसविण्यासाठी येणा-या खर्चास मान्यता 
देणेबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.9२/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : १० मार्च , २०२१ 


वाचा :- सह संचालक , आरोग्य सेवा, (क्षयरोग व कुष्ठरोग),पुणे यांचे पत्र क्र. संआसे 
/कुष्ठ्वक्षय/कक्षभंडार/ वातानुकूलित यंत्रणा/६६६६३-६६/२०, दिनांक 30.92.2020 


प्रस्तावना :- 
सह संचालक , आरोग्य सेवा, (क्षयरोग व कुष्ठरोग),पुणे या कार्यालयामध्ये क्षयरोग व कुष्ठरोग 


निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाया व्हिडिओ कॉन्फरन्ससाठी नवीन हाल तयार करण्यात आलेला 
असून सदर हॉलचा वापर बैठकीसाठी व प्रशिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे. सदर हॉलमध्ये दोन 
वातानुकूलित यंत्र बसविण्याकरीता येणा-या खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन दिनांक 
३०.१२.२०२० च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय :- 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, (क्षयरोग व कुष्ठरोग),पुणे या कार्यालयामध्ये वातानुकूलित यंत्र 
बसविण्याकरीता खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


वस्तुचे नाव तपशील नग अंदाजित किंमत | एकूण रक्‍कम 
वातानुकुलित High Wall Split AC (Hot २ रु. ६४,५००/- रु. १,२९,०००/- 
यंत्र and Cold) 
Inverter (Variable Speed) 
1.5 ton, 5 Star 
2) सदर खरेदीसाठी शासन निर्णय, उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस- 


२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत नियमपुस्तिकेत 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.७२/आरोग्य 331 


विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. तसेच उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
भांखस-२०१६/प्र.क्र.१२५/उदयोग-४, दि.२४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन खरेदी करण्यात यावी. 


३. सदर वातानुकुलित यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र. आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष 
“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, १०१- रोग प्रतिबंध व रोग नियंत्रण 
(०४)- इतर रुग्णालये व दवाखाने (०४) (०१) क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्य धामे (२२१० ०१९१),१३- 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग- 
२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अनुक्रमांक १८ नियम क्रमांक ६८ (ब) येथील अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१३३८१७१०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjeev Digitally signed by Sanjeev 


Harishchandra Dhuri 


Harishchandra 
Dhuri +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (क्षयरोग व कुष्ठरोग),पुणे 
६. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Date: 2021.03.10 13:21:06 


